समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) 
कार्यक्रमासाठी Ad-hoc हप्त्याचा आवर्ती 
निधी (सर्वसाधारण हिस्सा) वितरीत 
करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ जून, २०१९ 


१) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीआरई-२०००/(२७४०)/प्राशि-१, 
दि. १८/०१/२००२ 


२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९ 


३) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेश क्रमांक : ७-१/२०१९-]७-१२ 
(GEN), दिनांक ३०/०४/२०१९ 


४) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप 
समग्र शिक्षा/लेखा-२/५७-॥०० (Gen., SC, ST) निधी मागणी/२०१९-२०/१८४३, 
दि.१५/०६/२०१९ 


प्रस्तावना- 


समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण 


(केंद्र : राज्य) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक ३०/०४/२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र 


शासनाचा Ad-hoc हप्त्याचा आवर्ती (सर्व साधारण हिस्सा) रु.२११,७०,५८,०००/- (रुपये saat 


अकरा कोटी सत्तर लाख अट्ठावन्न हजार फक्त) इतका निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा 


Hoa आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्याचा निधी रु.१४१,१३,७२,०००/- (रु.एकडो 


एकेच्चाळीस कोटी तेरा लाख बहात्तर हजार फक्‍त) इतका येतो. 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.४ येथील 


पत्रान्वये केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३०/अर्थोपाय, दि.१७/०६/२०१९ अन्वये 


केंद्र हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. 


त्यानुषंगाने निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय 


खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 


झासन निर्णय- 


केंद्र शासनाने समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) योजनेकरिता उपलब्ध करुन दिलेला Ad- 


hoc हप्त्याचा आवर्ती (सर्व साधारण हिस्सा) निधी रु.२११.७० कोटी (रुपये दोनशे अकरा कोटी 


सत्तर लाख फक्त) व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा निधी (सर्व साधारण) रु.१४१.१३ कोटी (रु.एकडो 


एक्केचाळीस कोटी तेरा लाख फक्त) असा एकूण रु.३५२.८३ कोटी (रुपये तीनशे बावन्न कोटी 


त्र्याऐंशी लाख फक्त) इतका निधी खाळील विवरणपत्रात दर्डाविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्राथमिक 


शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे समग्र शिक्षा कार्यक्रमाच्या (सर्व शिक्षा अभियान) 


अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 


विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ येथील वितरीत करावयाची तरतूद स्तंभ क्र.२ येथील लेखाशिर्षाकरिता 


मंजूर असलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 


अ.क्र लेखाशिर्ष सन २०१९-२० या वर्षात | वितरीत करावयाची 
अर्थसंकल्पिय तरतूद तरतूद 

a 2 ३ PB 

: "मागणी क्रमांक ई-२, 2202, सर्वसाधारण रु.७५० कोटी रु. २११.७० कोटी 


शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक 
व इतर खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, 
(०१) (०१ समग्र शिक्षा अभियान 
(सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा go टक्के), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), (२२०२ 1६२१)" 


२ | "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण | रु.४४६.७९ कोटी । रु.१४१.१३ कोटी 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक 
व इतर खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, 
(०१) (०२ समग्र शिक्षा अभियान 
सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), (२२०२ 1६१२)" 


एकूण रु.३५२.८३ कोटी 


२. वित्त विभागाच्या दि.०१/०४/२०१९ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता 
होत आहे 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.३०/०४/२०१९ रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०१९-२० च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 


प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक शिक्षणाच्या चालु 


योजनांच्या आवर्ती खर्चासाठी खर्च करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 


४. सदर खच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ च्या शासन परिपत्रकातील 


सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष 


अधिकारी (रोख शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" तर उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये, वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३०/अर्थोपाय, 
दि.१७/०६/२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१७१३१५४५३३२१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Umeshrao Gaikwad 


S a n t (0 ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=School Education And Sports Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1d60828c41033ab1da6d64ef17879745d57 

U mM e S h I a O 8b334c05c1e8151ef933f134060bc, 
serialNumber=bc8833f9e213a7e4dfb9d2b071c9202 

. ea52a04054e53b0c1 bbf9e50c90a2cf5c, cn=Santosh 
G a | kw a d Umeshrao Gaikwad 
Date: 2019.06.17 13:24:46 +05'30' 
(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


) 
) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2 मुंबई, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

१०) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

११) सह सचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 

१३) अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


£39) 


S 


wen 


१४) कक्ष अधिकारी, रोख areal, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) निवड नस्ती (एस.डी.१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


